दिवाणी न्यायालय, क स्तर, महाड 
न्यायालयाकरिता नवीन संगणक सामुग्री 
खरेदी करण्याच्या रु. २४,८९,१४७/- इतक्या 
रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता व 
निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संगणक - २०२१/प्र.क्र. ४५/का. ०७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा :-१) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 
यांचे क्र. Spl./Comp./ 9094/2024, दिनांक २२.१०.२०२१ चे पत्र. 
२) समक्रमांकाचे शासन पत्र दिनांक १४.१२.२०२१ 
3) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 
यांचे क्र. 901./00110./११३९/२०२१, दिनांक १८.१२.२०२१ चे पत्र. 
४) विभागाच्या दिनांक १४.०२.२०२२ रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी 
समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई यांच्यामार्फत 
दिवाणी न्यायालय, क स्तर, महाड न्यायालयाकरिता संदर्भ क्र. १ अन्वये नवीन संगणक सामुग्री खरेदी 
करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. तदनंतर मा. उच्च न्यायालयाने संदर्भ क्र. २ अन्वये 
सुधारीत प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावास विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी 
समितीच्या दिनांक१४.०२.२०२२ रोजीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार दिवाणी 
न्यायालय, क स्तर, महाड न्यायालयाकरिता नवीन संगणक सामुग्री खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

दिवाणी न्यायालय, क स्तर, महाड न्यायालयाकरिता नवीन संगणक सामुग्री खरेदी करण्याच्या 

रु. २४,८९,१४७/- (अक्षरी रु. चोवीस लक्ष एकोणनव्वद हजार VHs सत्तेचाळीस फक्त) इतक्या रकमेच्या 
प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


a याद्वारे रु. 28,68, 980/- इतका निधी प्रमुख, जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, रायगड-अलिबाग, 
जे- ०० ३० यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 
३. सदर खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक २४.०८.२०१७ व 


०८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार७&)॥ पोर्टलवरुन विहित पध्दतीने करण्यात 
यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक - २०२१/प्र.क्र. ४५/का. ०७ 


४. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-२, २०५२ सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) विधी व न्याय 
विभाग, (००) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद (२०५२ ५११६) या लेखाशिर्षाखाली 
१७ संगणक खर्च" या उदिष्टांतर्गत भागविण्यात यावा. 
षु. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ उप विभाग- 
मधील अ. क्र. २७ नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ७१/२०२२/व्यय-५, दिनांक २५.०१.२०२२ 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित नमुन्यात त्वरीत महाळेखापाल कार्यालयास व 
शासनास सादर करावे. 
७. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे. त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 
करण्यात यावे. 
८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३०३१४५२४५३६१२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NITIN V JIWANE 
a 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY 
N | T | N V J | WA \ N E am र 
1D4220CD41371018A4D6F00892E5D1478CB 


jonym= 
i A: 
A8413AFBO6CO3, cn=NITIN V JIWANE 


(नितीन fa. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 


2085099508977342068024750006133370724त: flocfio 
198C67FDB70318 


प्रति, 
१. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 
२. प्रमुख, जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग, 
३. दिवाणी न्यायालय, क- स्तर महाड, 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 
५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 
६. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
११. संचालनालय, लेखा व कोषागारे , ठाकरसी हाऊस 3, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, 
२ रा मजला, शुरजी TBAT मार्ग, IAS इस्टेट, मुंबई. 
१२. लेखा कोषागार कार्यालय, रायगड-अलिबाग. 
१३. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१३, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


